कुष्ठरोग निवारणासाठी सन २०२३-२४ या 
वित्तिय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर ११ स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान वितरित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र.५०६/आरोग्य -५ 
१० वा मजला, संकुल कुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दिनांक २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 


३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.संसआसे/कुष्ठवक्षय/अनुदानशाखा/प्रलंबित पुनर्वसन तत्वावरील प्रस्ताव/न.क्र. 
४१/१२४१२-१३/२३, दिनांक १५.०९.२०२३. 

प्रस्तावना-: 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण जास्तीत जास्त रु.२,०००/- प्रमाणे अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी 
कमी असेल ती रक्कम याप्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात 
येते. याकरीता सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधून रु.२,२१,०५,९८९/- ( रु. दोन कोटी 
एकवीस लाख पाच हजार नऊशे एकोणनव्वद फक्त) पुनर्वसन तत्त्वावरील ११ स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

पुनर्वसन तत्त्वावरील ११ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरीता लेखाशिर्ष २२१००७४५, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.४.४७६० (रुपये 
चार कोटी सत्तेचाळीस लाख साठ हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) अर्थसंकल्पित 
करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून दिनांक २४.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ८०.४० लक्ष 
इतके अनुदान वितरीत करण्यात आले असून आता खाली दर्शविल्याप्रमाणे ११ स्वयंसेवी संस्थांना 
रु.२,२१,०५,९८९/- ( रु. दोन कोटी एकवीस लाख पाच हजार नऊशे एकोणनव्वद फक्त) इतके सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०२०/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-५ 


अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. । संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 
रि कुष्ठरोग निवारण समिती | जुलै २०२१ ते माचे | ३६० रु.७,१४,३८८-/ 
शांतीवन नेरे कर्जत,रायगड । २०२२ 
एप्रिल २०२२ ते| ३६० रु. ७,०५,१७०/- 
डिसेंबर २०२२ 
२ आनंदग्राम पोसायटी, वारी २०२१ ते | ७५ रु.१,४९,२२५-/ 
डुडुळगाव, आळंदी, जि.पुणे | मार्च २०२२ 
एप्रिल २०२२ ते| ३६ रु. ७२,०००/- 
डिसेंबर २०२२ 
a सॅनिटोरियम फॉर लेप्रसी ऑक्टोबर २०२० ते | १८६ रु. ३,४५,६५६/- 
पेशंट, मु.पो.बीर मांडको, | सप्टेंबर २०२१ 
ता.पुरंदर, जि.पुणे ऑक्टोबर २०२१ ते | २३५ रु. ४.६४.१९४/- 
डिसेंबर २०२२ 
¥ कुष्ठरोग पुनर्वसन केंद्र | जुलै २०२० ते| २९४ रु. ४,२३,८५३/- 
गोरापूर वडाळा मिशन, | डिसेंबर २०२१ 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर ART २०२२ ते| ६६ रु. १,३१,०६२/- 
जून २०२२ 
जुलै २०२२ ते|।६६ रु. १,३२,०००/- 
डिसेंबर २०२२ 
ण्‌ कुष्ठनिबारण दवाखाना | एप्रिल २०२२ ते | २५२ रु. ५,१४,८००/- 
बडोला, ता.तलासरी, | सप्टेंबर २०२२ 
जि.पालघर 
ऑक्टोबर २०२२ ते | १२४ रु. २,५७,४००/- 
डिसेंबर २०२२ 
& वदर्भ महारोगी सेवा मंडळ, | जुलै २०२१ ते | ६९५ रु. १३,७६,४७०/- 
तपोवन, जि.अमरावती डिसेंबर २०२१ 
वारी २०२२ ते | ६७९ रु.१३.३३.१४६,- 
जून २०२२ 
जुलै २०२२ ते| ६५५ रु. १२,८८,२०४/- 
डिसेंबर २०२२ 
७ महारोगी आश्रम, काशीखेड, | जुलै २०२१ ते| ७८ रु. १,५३,१४४/- 
ता.धामनगाव रेल्वे, डिसेंबर २०२१ 
जि.अमरावती ART २०२२ ते| ७८ रु. १,५३,५२७/- 
जून २०२२ 
जुलै २०२२ T | ७० रु. १,२५,२२९/- 
डिसेंबर २०२२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०२०/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-५ 


अ.क्र. || ean प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान 
रुग्ण 
८ म सेवा समिती | एप्रिल २०२२ ते जून | १३२५ रु. ३०,०००/- 
आनंदवन, वरोरा , जि.चंद्रपूर | २०२२ (उर्वरित 
रक्‍कम) 
जुलै २०२२ ते मार्च | ३८०७ रु. ७६,०२,३६५/- 
२०२३ 
8 प सेवा समिती , | जुलै २०२१ ते| २६१ रु. ५,२१,०६०/- 
वर्धा ,दत्तपूर डिसेंबर २०२१ 
ART २०२२ TW) ४९६ B. ९,८६.१९५/- 
डिसेंबर २०२२ 
१० मराठवाडा लोकसेवा मंडळ, | एप्रिल २०१९ ते मार्च । १५९ रु. ३,१६,७१४/- 
नेरली, जि. नांदेड २०२१ 
एप्रिल २०२१ ते| १२६ रु. १,८०,५५२३/- 
डिसेंबर २०२१ 
११ महात्मा गांधी शिक्षण संस्था । ऑक्टोबर २०२० ते | ६०० रु. १२,००,०००/- 
चावर्दा, ता.मोताळा, | डिसेंबर २०२१ 
जि.बुलढाणा वारी २०२२ ते| ४८० रु. ९,६०,०००/- 
डिसेंबर २०२२ 
एकूण १२४८१ रु. २,२१,०५,९८९/- 


२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर ११ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.९ मधील नमूद 
तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पुर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचालक 
आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी सादर केळे आहे. तसेच सदर शासन परिपत्रकातील 
परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०२२-२३ या 
वित्तिय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

३. सहसंचालक (कुष्ठरोग व क्षयरोग) , पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
असून त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके संबंधित जिल्हयाच्या अधिदान व लेखा अधिकारी 
अथवा कोषागार अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचाळक, आरोग्य सेवा 
(कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर 
अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०२०/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-५ 


४. याबाबतचा खर्च प्रधानशिर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (०१)(१८) 
कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००७४५), मूळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदरचे अनुदान हे सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. 
२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३८/का-१४७२, दिनांक 
१२.१०.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०५/व्यय-१३, दिनांक 9§.90.2023 अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२३११२८१७२०२८६५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS DHENGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=eaf0a3a2ecc0f8d6b1a823821ae0093 
6c4a3290c1 bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=476598C1 AEEC16697909C94B2 


DHENGALE @ ese" 
(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


